श्री.आनंदराव अडसूळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांना मंत्री दर्जा 
देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-२०२२/प्र.क्र.१३३(भाग-२)/मावक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक :- ०४, ऑक्टोबर, २०२४ 
वाचा -: 
१. शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग विभाग, क्र.-रामाआ- 
२००३/प्र.क्र.१७५/मावक-१, दि. १ मार्च, २००५. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.:-सीबीसी-२०२२/प्र.क्र.१३३(भाग- 
२)/मावक, दि.१६ सप्टेंबर, २०२४. 


प्रस्तावना -: 


वाचा येथील क्र.१ अन्वये गठीत केलेल्या महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगावर 
वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.आनंदराव अडसूळ यांची अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित 
जाती जमाती आयोग म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन श्री.आनंदराव अडसूळ, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांना मंत्री दर्जा देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वाचा येथील क्र.१ अन्वये गठीत केलेल्या महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगावर 
वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये श्री.आनंदराव अडसूळ यांची अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित 
जाती जमाती आयोग म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन श्री.आनंदराव अडसूळ, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांना याद्वारे मंत्री दर्जा देण्यात येत आहे. 
२.  श्री.आनंदराव अडसूळ, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग यांना वाचा 
क्र. १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सेवा सुविधा अनुज्ञेय राहतील. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२४१००४११५०१४१४२२ असा आहे. 
सदरहू शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARSHA 
DESHMUKH 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सीबीसी-२०२२/प्र.क्र.१३३(भाग-२)/मावक 


३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

७. अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (सा.वि.स.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१०.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१२.सर्व उप विभागीय दंडाधिकारी (महसूल) तथा उप विभागीय अधिकारी. 
१३.आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१४.महासंचाळक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१५.संचालक, विजाभज, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६.सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग / सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण. 
१७.सर्व जिल्हा परिषदांचे समाजकल्याण अधिकारी. 

१८.निवडनस्ती (मावक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


